RNI No. MAHBIL/ 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष २, अंक ५५ ] 


बुधवार, ऑगस्ट ३१, २०१६ / भाद्र ९, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये १२.०० 


असाधारण क्रमांक ८८ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
ठाणे महानगरपालिका, ठाणे 


अधिसूचना 

क्रमांक ठामपा/ निवि / आयुक्त -३५३ / १६ 
ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र . ३२ मधील जागा अ च्या पालिका सदस्याचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने सदर पालिका 
सदस्य अनर्ह ठरले आणि प्रभाग क्र .५३ मधील जागा अ च्या पालिका सदस्यास न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली असल्याने सदर पालिका सदस्य अनर्ह 
ठरले असल्यामुळे प्रस्तुत प्रभागांच्या जागा रिक्त झालेल्या होत्या, आणि ; 

ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोगाने पत्र क्र . रानिआ/ मनपा २०१६ / प्र.क्र . २२ / का . ५, दिनांक २८ जुलै २०१६ अन्वये रिक्त झालेल्या सदर 
जागांसाठी पोट -निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता, आणि; 

ज्याअर्थी, उक्त ओदशानुसार प्रभाग क्र . ३२ मधील जागा अ आणि प्रभाग क्र . ५३ मधील जागा अ करिता दिनांक २८ ऑगस्ट २०१६ रोजी 
पोट-निवडणूक होऊन मतमोजणी दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजी पूर्ण झालेली आहे , आणि ; 

ज्याअर्थी, संबंधित प्रभागांच्या जागांवर निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी वैधरित्या निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे जाहीर केलेली आहेत . 

त्याअर्थी, मी , संजीव जयस्वाल, निवडणूक अधिकारी तथा महापालिका आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे 
अनुसूचीतील प्रकरण १, नियम ३९ (२ ) मधील तरतुदीप्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्रस्तुत प्रभागातील सर्वाधिक मते मिळवून 
निवडून आलेल्या जागा निहाय उमेदवारांची नावे खालीलप्रमाणे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
अनु आरक्षण निवडून आलेल्या 

मिळालेली 
क्रमांक क्रमांक 

उमेदवारांची नावे 

सर्वाधिक मते 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 
नागरिकांचा मागासवर्ग 

३१५७ 
प्रवर्गासाठी राखीव 

अनिल 
अनुसूचित जमातीच्या 

करसुळे पूजा शिवसेना 

४१५८ 
सदस्यांसाठी राखीव संदिप 


प्रभाग 


जागा 


पक्षाचे नाव 


१ 


३२ 


अ 


देशमुख स्वाती 


अपक्ष 


२ 


५३ 


अ 


संजीव जयस्वाल , 
निवडणूक अधिकारी तथा 
महापालिका 

आयुक्त , 
ठाणे महानगरपालिका, ठाणे . 


ठाणे , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 


भाग दोन - ८८-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


